केंद्र पुरस्कृत पशु स्वास्थ्य व रोग 
नियंत्रण कार्यक्रम (LH & 0७>या 
योजने अंतर्गत जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत विविध ०३ नवीन 
लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन घेणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.डीएएचडी-१४०१६/२/२०२४ एएच-४ (₹-७१६४१६), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जुले, २०२४ 


वाचा - 9. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
सीएसएस-२०२१/प्र.क्र.१७८/पदुम-४, दि. ०३.०६.२०२२. 
२. केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाचे निधी वितरण आदेश क्र.के-१३०१३(०२)/२/२०२०-एलएच- 
(₹-१६६३९), नवी दिल्ली, दि.०८.११.२०२३, दि.१२.०२.२०२४, व दि.२८.०३.२०२४ रोजीचे पत्र. 
3. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र HRA / एलएच- 
डिसी/०३/११२७९/२०२३, पसं-१२, पुणे दि.११.१२.२०२३. 


शासन निर्णय- 


सन २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासनाकडुन केंद्र पुरस्कृत पशु स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH & 
DCP) या योजनेंतर्गत जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत प्रशिक्षण व जनजागृती करणे - १०० टक्के केंद्र हिस्सा 
तसेच, शेतकरी, पशुपालक यांना नुकसान भरपाई अदा करणे - ५० टक्के केंद्र हिस्सा व ५० टक्के राज्य 
हिस्सा या दोन कार्यक्रमांसाठी ३ टप्प्यात राज्यास निधी वितरीत केला आहे. 

केंद्र शासनाकडून जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत प्रशिक्षण व जनजागृती करणे आणि शेतकरी, 
पशुपालक यांना नुकसान भरपाई अदा करणे या कार्यक्रमांच्या राज्यातील अंमलबजावणीसाठी प्राप्त होणारा 
निधी खर्च करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे नवीन तीन लेखाशिर्षास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


मागणी क्र. टी ५ Demand No. T 5 

२४०३, wpa, a Animal Husbandry, 
००, 796, Tribal Area Sub Plan, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (01), Tribal Area Sub Plan, 


(09), जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 

(०१) (30), पश्युसंवर्धन विभागातील क्षेत्रीय कर्मचा- 
यांकरिता पशुसंवर्धन विस्तार विषयक चर्चासत्र, 
प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा आयोजित करणे. 

(केंद्र हिस्सा १०० टक्के) (कार्यक्रम) 

सांकेतांक २४०३ई५८५ 


(01) (37), Organization of Training Programs, 
Workshop, Seminars of Animal Husbandry 
Expansion for field Staff of Animal Husbandry 
Department. 

(Central Share 100 %) (Scheme) 

CRC 2403E585 


मागणी क्र. टी ५ 
२४०३, पशुसंवर्धन, 


00 


७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


Demand No. 1 5 

2403, Animal Husbandry, 

00, 

796, Tribal Area Sub Plan, 

(01), Tribal Area Sub Plan, 

01 38), Payment of Compensation to 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएएचडी-१४०१६/२/२०२४ एएच-४ (₹-७१६४१६), 


(०१), जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 

(०१) (३८), अँस्कॅड अंतर्गत अचानक उद्भवणारे तसेच 
विदेशी आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शहोतक-यांना 
ऑपरेडशनल खर्चासह नुकसान भरपाई अदायगी. 

(केंद्र हिस्सा ५० टक्के) (कार्यक्रम) 

सांकेतांक २४०३ई५९४ 


Farmers Including operational cost for control 
of emergent and exotic diseases under 
ASCAD. 

(Central Share 50 %) (Scheme) 

CRC 2403E594 


मागणी क्र. टी ५ 

२४०३, पशुसंवर्धन, 

००, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 

(०१), जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 

(०१) (३९) अँस्केंड अंतर्गत अचानक उद्भवणारे तसेच 
विदेशी आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शहोतक-यांना 
HRA खर्चासह नुकसान भरपाई अदायगी. 
(राज्य हिस्सा ५० टक्के) (कार्यक्रम) 

सांकेतांक २४०३ई६०२ 


Demand No. 1 5 

2403, Animal Husbandry, 

00, 

796, Tribal Area Sub Plan, 

(01), Tribal Area Sub Plan, 

(01)(39) Payment of Compensation 10 
Farmers Including operational cost for control 
of emergent and exotic diseases under 
ASCAD. 

(State Share 50 %) (Scheme) 

CRC 2403E602 


सदरचा शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग, वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभागाचे 
अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ६५३/व्यय-१४, दि.०३.०७.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या 


www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७३०१२५२४१३९०१ असा आहे. हा AT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


प्रत, 
. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औध, पुणे. 


. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन. 
. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त. 


य 


MARALE 


NIWRUTTI 
BHAGUJI MARALE = 


(नि. भा. मराळे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र हासन 


. सहआयुक्त पश्ुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे. 

. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्ुजैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे. 

. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


. सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
वित्त विभाग (व्यय-१४ /अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (अर्थसंकल्प- विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 


११. अवर सचिव, पदुम-३, कक्ष अधिकारी पदुम-१, 
१२. निवड नस्ती (पदुम-४) 


२व १६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


